सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात, लेखाशिर्ष 
२४०१ ०१६३ खालील ३१- सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्त) करीता मंजूर अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीस प्रशासकीय मान्यतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. आकृवि-३९१८/प्र.क्र.११६/१५-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२३ एप्रिल, २०१८. 


वाचा: -१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि.०२ एप्रिळ, २०१८. 
२) कृषिव प.दु. म. विभाग, शासन निर्णय क्र.अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)२-अ, 
दि. ०६ एप्रिल, २०१८. 

शासन निर्णय :- 

कृषि विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या, लेखाशिर्ष २४०१ ०१६३ (योजनेत्तर) 
योजनेतील जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (अनिवार्य), खालील बाब, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) सन 
२०१८-१९ करीता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात लेखाशिर्ष २४०१ ०१६३ योजनेतील जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने (अनिवार्य, खालील बाब, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, देशातंर्गत प्रवास 
खर्च,कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी व कर) या करीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुद रूपये २७५.५१ लाख यास 
प्रशासकीय मान्यता या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०४२३१५१९४१८६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Umesh Opal sane by Une alr Man 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
i ind 


M a d h u ka r 865278090eca38793fc8e3967bd332d3272, 
Madan क 
(उ.म.मदन) 
अवर सचिव > महाराष्ट्र शासन 


डन] 
ap 
=6 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसुल) 


AD 


CC AW 


सर्व, विभागीय कृषि सह संचालक 

सर्व,जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (ERT आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा )/मुंबई/नागपूर 

सर्व, जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

सर्व , कृषि विकास अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

सर्व, उप विभागीय कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
qo) सर्व, तालुका कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२) कार्यासन (2-3) कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती /१५ओ. 


53) 


~ 
S L& 
YS waaereverer Pr Ll NS 


won 


सर्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (द्वारा आयुक्त , (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 


